राज्यातील नागरी भागातील पाणथळ जागांच्या संरक्षणाकरीता 
उपग्रह छायाचित्रण तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक : न्यायाप्र -२०१८/प्र.क्र.७५४/नवि-२० 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक:-१६ नोव्हेंबर, २०१८. 


वाचा:- शासन निर्णय क्र. टिपीएस-१८१५/प्र.क्र.३५९/१५/नवि-१३, दिनांक ०६ मे, २०१६. 


प्रस्तावना:- 


मा. उच्च न्यायालय मुंबई जनहित याचिका क्र. ८७/२०१३ Graal पब्लीक ट्रस्ट विरुध्द भारत सरकार व 
इतर प्रकरणी दिलेल्या आदेशाच्या अनुषंगाने राज्यातील नागरी भागातील पाणथळ जागांच्या संरक्षणाकरीता उपग्रह 
छायाचित्रण तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याबाबत सूचना निर्गमित करावयाची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन परिपत्रक :- 

अ) नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या / नियोजन प्राधिकरणे / विशेष नियोजन प्राधिकरणांच्या 
अखत्यारितील पाणथक क्षेत्राचे संरक्षण करण्याकरीता क्षेत्र निश्चिती, पर्यवेक्षण, प्रतिबंधात्मक कार्यवाही 
इत्यादीकरीता उपग्रह छायाचित्रणाचा वापर करण्यासाठी झासन निर्णय दिनांक ०६ मे, २०१६ अन्वये 
विहित केलेली कार्यपध्दती अनुसरण्यात यावी. 

आ) उपग्रह छायाचित्राच्या आधारे पाणथळ क्षेत्रात अतिक्रमणे अथवा त्यास धोका निर्माण करणारी कृती 
निदर्शानास येताच संबंधिताना नोटीस देणे व त्यासंदर्भात आवश्यक कार्यवाही त्वरीत करावी. 


उपरोक्त सूचनानुसार केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा. 


सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संगणक संकेतांक २०१८१११६१२५७०६३९२५ असा आहे. हे परिपत्रक डिजीटल 
स्वाक्षरीने सांक्षाकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Shankar 


Trambak Jadhav 
Date: 2018.11.17 12:08:56 +05'30' 
(शंकर जाधव) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 

प्रति :- 
१) मा.विरोधी पक्षनेते, दोन्ही सभागृह, महाराष्ट्र विधानमंडळ, मुंबई 
२) सर्व सन्मानीय विधानसभा / विधानपरिषद व संसद सदस्य 
३) मा.राज्यपाल महोदय यांचे सचिव 
४) मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 
५) सर्व मा.मंत्री / राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव 
६) मा.राज्य निवडणूक आयोग यांचे कार्यालय 


शासन परिपत्रक क्रमांकः न्यायाप्र -२०१८/प्र.क्र.७५४/नवि-२० 


७) मा.मुख्य सचिव यांचे वरीष्ठ स्वीय सहाय्यक 

८) मा.लोकआयुकक्‍त व उपळोकआयुक्त यांचे कार्यालय 

९) मुख्यमंत्री महोदय यांचे जनसंपर्क अधिकारी 

qo) प्रधान सचिव (नवि-१/२), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

११) राज्यातील सर्व महानगरपालिकांचे आयुक्‍त 

१२) आयुक्‍त तथा संचालक, नगरपरिषद प्रशासन संचाळनाळलय, वरळी, मुंबई 

१३) उप सचिव, नगर विकास विभाग,(नवि-१३) मंत्रालय, मुंबई. 
) 
) 


१४) सर्व नियोजन प्राधिकरणे व विशेष नियोजन प्राधिकरणे 

१५) कक्ष अधिकारी (नवि-२९), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना विनंती करण्यात येते की, सदरचे 
परिपत्रक विभागाच्या नागरीकांची सनदवर प्रसिध्द करण्यात यावे. 

१६) नगर विकास विभाग (नवि-२) सर्व कार्यासने 

१७) निवडनस्ती (नवि-२०). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


